RNI No. MAHBIL / 2009/ 31747 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - ल 


वर्ष ४ , अंक ४५ ] 


शनिवार, मे ५ , २०१८ / वैशाख १५, शके १९४० 


[ पृष्ठे १९, किंमत : रुपये १६.०० 


असाधारण क्रमांक ११७ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
(केंद्रीय ) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक , चार - अ, चार - ब आणि चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना, आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 

अधिसूचना, आदेश व निवाडे. 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ मे २०१८ . 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचेनियमन व कल्याण ) अधिनियम, १९८१. 


क्रमांक एसजीए. २०१८ /प्र. क्र . ६७/ काम -५. - ज्याअर्थी, ज्यांची नावेयासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकच्या स्तंभ ( २) मध्ये नमूद केलेली 
आहेत अशा विवक्षित सुरक्षारक्षकांना (यात यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त सुरक्षा रक्षक ” असा करण्यात आला आहे ), उक्त अनुसूची एकच्या 
स्तंभ ( ४ ) मध्ये नमूद केलेल्या नऊ मुख्य मालकांकडे मुंबई येथे कामावर ठेवलेले आहे अशा मे . न्यू इंडस्ट्रियल सिक्युरिटी एजन्सीस प्रा . लि . 
२१३, साई कमर्शियल सेंटर, मोली तोला बिल्डींग , ५०४ लिंकींग रोड , खार ( पश्चिम) मुंबई ४०० ०५२ मालक श्री. परमजित सिंग साही, यांनी 
महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचे नियमन व कल्याण ) अधिनियम , १९८१ ( १९८१ चा महा. ५८ ) याच्या कलम २३ अन्वये, उक्त 
अधिनियमाच्या सर्व तरतुदी आणि महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचेनियमन व कल्याण ) योजना, २००२ ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख 
“ उक्त योजना ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या अंमलबजावणीतून सूट मिळण्यासाठी अर्ज केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सल्लागार समितीशी विचारविनिमय केल्यानंतर आणि त्याबाबत संबंधित सुरक्षा रक्षक मंडळाने शिफारस केल्यानुसार उक्त 
सुरक्षा रक्षकांना मिळत असणारे लाभ हे उक्त अधिनियमाद्वारे व त्या अधिनियमांन्वये आणि उक्त योजनेद्वारे व त्या अन्वये तरतूद केलेल्या 
लाभांपेक्षा एकंदरीत पाहता, कमी फायदेशीर नाहीत असे महाराष्ट्र शासनाचे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचेनियमन व कल्याण) अधिनियम , १९८१ याच्या कलम २३ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे, उक्त अधिनियमाच्या व उक्त योजनेच्या सर्व तरतुदींच्या अंमलबजावणीतून उक्त खाजगी सुरक्षा 
रक्षकांना, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या शर्तीच्या अधीन राहून , नियोक्ता अभिकरण एजन्सीने मुख्य मालकासोबत 
केलेल्या करारपत्राच्या दिनांकापासून कलम २३ अंतर्गत सदरहू अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याचे दिनांकापर्यंत तसेच ही अधिसूचना 
राजपत्रात प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून पुढील तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी सूट देत आहेत . 


( १ ) 


भाग एक - ल - ११७- १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , मे ५ , २०१८ / वैशाख १५ , शके १९४० 

अनुसूची - एक 
सुरक्षा रक्षकाचे नाव 

वर्ग 

मुख्य मालकाचे नाव व पत्ता 


अनक्रमाक 


| प्रशांत पढरीनाथ हरदास 


सुरक्षा रक्षक 


वेर्स्टन रेफ्रीजरेशन प्रा लि - दुर्गा पेटोल पंप, प्लाट नं २८८ ,जुना 
आग्रा रोड, लहे गाव , आटगाव, ता - शहापुर, जि ठाणे . 


. . . . . 


. . . . 


| २ | विजय हरिचंद्र म्हस्कर 
३ | संजय रघुनाथ फड़े 

| जगन्नाथ गणपत सातवी 
५ | संतोष देवराम वरघडे 

| दिनेश मल्हारी फर्डे 
७ / रघुनाथ किशन आगीवले 
८ पप्यु वामन किरपन 
९ अशोक हरी दुभेले 
१० | गोकुळदास पोपट खैरनार 
११ निखील चंद्र मिश्रा 
१२ | मनोहर दिलीप संसारे 
१३ | दिलीप रघुनाथ शिंदे 


सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा पर्यवेक्षक 
सुरक्षा अधिकारी 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 


१४ शशिकांत शंकर पंडीत 


सुरक्षा रक्षक 


इंडीयन मर्चन्टस चेंबर - आय एम सी बिल्डींग , २ रा मजला , आय 
एम सी रोड , चंचगेट, मुंबई . 


| १५ यदु दादू कांबळे 

१६ / चंद्रकांत कोंडीबा म्हेत्रे 
१७ | अरूण रघुनाथ साबळे 


सुरक्षा पर्यवेक्षक 
सुरक्षा रक्षक 


सुरक्षा रक्षक 


मिंडा साई लि - धानिवली गाव ,मुरबाड टाऊन, ता- मुरबाड, 


१८ | रंजीत शेषधर तिवारी 


सुरक्षा रक्षक 


जि - ठाणे . 


१९ | सोमनाथ गंगाराम सदगीर 
२० | नितीन प्रभाकर राणे 
२१ | विजयकुमार पीराप्या बाबर 
२२ / जीवन सुकलाल चव्हाण 
२३ । भूपेंद्र उदयभानू तिवारी 


सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, मे ५, २०१८ / वैशाख १५, शके १९४० 


( ३ ) 


___ ( २ ) 
२४ | दिपक हिंदुराव जाधव 
२५ / संजय जनार्दन जठार 
२६ । सय्यद रेजाउल सिराजउल करिम 

कुमकुम राजभवन सिंग 


सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 

सुरक्षा रक्षक 
महिला सुरक्षा रक्षक 


२८ | रबिनकुमार थंबीर राय 


सुरक्षा रक्षक 


हिंन्दुस्तान प्लॅटिनम प्रा लि - प्लॉट नं सी १२२ व सी १५४, ईडस्ट्रियल 
एरिया , पावने , नवी मुंबई . 


सुरक्षा रक्षक 


३० । 


सुरक्षा रक्षक 


सुरक्षा रक्षक 


३२ । 


सुरक्षा रक्षक 


सुरक्षा रक्षक 


सुरक्षा रक्षक 

सुरक्षा रक्षक 
महिला सुरक्षा रक्षक 


२९ । साईनाथ हनुमंत दळवी 

| विदयानंद सच्चीदानंद तिवारी 
३१ नागेंद्रकुमार कौशलप्रसाद पटेल 

| विनयकुमार नकुल दुबे 
| ३३ / रंजीतकुमार अनंतलाल मिश्रा 
३४ | बासुकीनाथ हरिबोल पाठक 

| राजेश महेंद्र राजभर 

शिल्पा दिपक वालुंज 
| ३७ । सच्चिदानंद जयनारायण मिश्रा 
| ३८ | राजेंद्रकुमार रामविश्वास गुप्ता 

मनोज महेश तिवारी 
| गणेश गया सिंग 
४१ | रामचंद्र शिवगोपाल त्रिपाठी 

४२ | सोमबहादुर जसमन राय 
| ४३ | कुलदिप श्रीधर तिवारी 

४४ । अंसेलाम रीमीश बा 


सुरक्षा रक्षक 


सुरक्षा रक्षक 


३९ 


सुरक्षा रक्षक 


४० 


सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा पर्यवेक्षक 
सुरक्षा रक्षक 


४५ | विकास हरी कांबळे 


सुरक्षा पर्यवेक्षक 


बेकर हुजेस सिंगापूर पेट - ७ वा मजला , सी विंग , रीलायबल टेक 
पार्क , ठाणे बेलापुर रोड , नवी मुबई . 
सायटेक लॅब्स प्रा लि - प्लॉट- नं जेन ४०, टी टी सी, एम आय 
डी सी, मिल्लेनियम बिजनेस पार्क मध्य, नेल्को जवळ, म्हापे , 
नवीमुंबई . 


४६ | अंकित विनय श्रीवास्तव 


सुरक्षा रक्षक 


४७ वाल्मीक दशरथ मराठे 
४८ | पवन देवीदास इंगावले 

| मिलोनकांती रंधिर दास 
| ५० समिरन अतुल राय 


सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 


| 


.....".... 


भाग एक - ल – ११७-१अ 


( ३ ) 


. . . . . 


. . . . 


५७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, मे ५, २०१८ / वैशाख १५, शके १९४० 
( १) (२ ) 
५१ | रमेश साहेबराव जाधव 

सुरक्षा पर्यवेक्षक 
५२ | विनय वसंत वार्गे 

सुरक्षा रक्षक 
५३ | यशवंत पांडुरंग जाधव 

हवा वॉल्स (इं) प्रा लि - आर १६, टी टी सी ईडस्ट्टीयल एरिया , 
सुरक्षा रक्षक 

रबाले, नवी मुंबई . 
५४ | मनोज समरबहादूर सिंग 

सुरक्षा रक्षक 
५५ | बिरेन्द्रकुमार हलिम राय 

सुरक्षा रक्षक 
५६ | विजूभिवा भेंडारकर 

सुरक्षा पर्यवेक्षक 
धोंडिबा मारूती डोंगरे 

सुरक्षा रक्षक 
५८ | निलेश कुशलराव रामटेके 

सुरक्षा रक्षक 
५९ | मनोरंजन रविंद्र दास 

सुरक्षा रक्षक 

रॉकफोर्ट इस्टेट डेव्हलोपर्स प्रा . लि - लिला हॉटेल समोर , अंधेरी 
६० मिलिंद रमेश मराठे 

सुरक्षा रक्षक 

कुर्ला रोड,मरोल, अंधेरी (पू). 
प्रविन सखाराम गुरव 

सुरक्षा रक्षक 
| अतुल विलास शिंदे 

सुरक्षा रक्षक 
कामाजी तुकाराम धुतराज 

सुरक्षा रक्षक 
६४ | महादेव पांडुरंग कटाले 

सुरक्षा रक्षक 
६५ | देवेंद्र बापुसाहेब धुमाल 

सुरक्षा रक्षक 
६६ । राजकुमार रामेश्वर राम 

सुरक्षा रक्षक 
६७ / संतोष तुकाराम हिरवे 

सुरक्षा रक्षक 
| रामचंद्र बूंदाबन पाढी 

सुरक्षा रक्षक 
६९ | विरेंद्र सरजु यादव 

सुरक्षा रक्षक 
७0 रतन अन्नाराव भालेराव 

सुरक्षा रक्षक | इन्टरकॉन्टीनेन्टल द ललीत - सहार एअरपोर्ट रोड ,अंधेरी (पू). 
७१ - मो .नजमुल इस्लाम काला मिया सुरक्षा रक्षक 
७२ | सुर्यनारायन श्रीराम दुबे 

सुरक्षा रक्षक 
७३ | प्रमोदकुमार कल्पनाथ यादव 

सुरक्षा रक्षक 
७४ | अरविंद अवधकिशोर पांडे 

सुरक्षा रक्षक 
७५ | सुरेखा प्रकाश पुजारी 

महिला सुरक्षा रक्षक 
७६ | उज्वला रामकृष्ण चव्हाण महिला सुरक्षा रक्षक 
७७ | राजेशकुमार सत्यबचन मिश्रा 

सुरक्षा रक्षक 


६८ 


॥ 


टीप . - महाराष्ट्र शासन या सुरक्षा रक्षकांबाबत कोणत्याही प्रकारची हमी घेत नाही. मुख्य मालक स्वतःच्या जबाबदारीवर सुरक्षा रक्षकांना कामे देऊ 

शकतात . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, मे ५, २०१८ / वैशाख १५, शके १९४० 

अनुसूची- दोन 

मालक एजन्सीने व मुख्य मालकांनी पाळावयाच्या शर्ती 
१. पोलीस तपासणी. - खाजगी सुरक्षा एजन्सी (नियमन ) कायदा, २००५ अंतर्गत सुरक्षा रक्षकांच्या तसेच एजन्सीच्या मालकांच्या 
पूर्वइतिहासाबाबत पोलीस पडताळणी दाखला तसेच सदरहू परवान्यामधील अटी व शतींची पूर्तता करणे आवश्यक असेल . 

२. प्रशिक्षण. - खाजगी सुरक्षा एजन्सी (नियमन ) कायदा , २००५ अन्वये सुरक्षारक्षकांना नियुक्त करण्यापूर्वी पुरेसे प्रशिक्षण देणे 
आवश्यक असेल . 

३. शैक्षणिक , शारीरिक आणि इतर पात्रता. – खाजगी सुरक्षा एजन्सी (नियमन ) अधिनियम, २००५ नुसार सुरक्षा रक्षकांची 
शैक्षणिक व शारीरिक पात्रता पुढीलप्रमाणे असेल : 
किमान शैक्षणिक पात्रता. - इयत्ता ८वी उत्तीर्ण . 
शारीरिक पात्रता. - ( अ ) ( १) उंची – १६२ सें . मी . 

(२ ) वजन - ५० किलो. 
(३ ) छाती - न फुगवता - ७९ सें . मी . 

___ फुगवून - ८४ सें. मी . 

( ४ ) नजर - दृष्टी चष्मा असल्यास, नंबर जास्त नसावा . 

( ब ) आदिवासी उमेदवारांना उंचीमध्ये ५ सें . मी . व छातीमध्ये २ सें . मी . ची सवलत देण्यात यावी. 
४ . लाभ . - सुरक्षा रक्षकांना पुढील लाभ मिळतील : 

( अ) गणवेष प्रत्येक वर्षाला २ जोड. 
( ब) चामडी बूट प्रत्येक वर्षात १ जोड. 

( क ) पावसाळी व हिवाळी गणवेश - (२ वर्षांतून एकदा ) रेनकोट , ट्राऊझर , टोपी , वूलन कोट व पँट . 
५ . वेतन व इतर कायदेशीर सवलती. - सूट दिलेल्या सुरक्षा रक्षकाने राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये आपले खाते उघडावे व मालक एजन्सीने 
मुख्य मालकाकडे तैनात केलेल्या सुरक्षारक्षकांच्या देय वेतनाच्या रकमेइतका रेखांकित धनादेश सुरक्षा रक्षकास द्यावा किंवा देय वेतनाची रक्कम 
सरळ सुरक्षा रक्षकांचेबँक खात्यात प्रत्येक महिन्याच्या ७ तारखेच्या आत जमा करावी. सुरक्षा रक्षकास दिलेल्या वेतनाबाबतचे सविस्तर तपशील 
नमुना “ क ” मधील विवरणपत्रामध्ये भरून सुरक्षा रक्षक मंडळास दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावे . मालक एजन्सीने खाली दर्शविल्याप्रमाणे 
लाभ सुरक्षा रक्षकांना द्यावेत 
सानुग्रह अनुदान 

वेतनाच्या १० टक्के 
उपदान 

वेतनाच्या ४ टक्के 
भरपगारी रजा 

वेतनाच्या ६ टक्के 
भरपगारी सुट्टी 

. . वेतनाच्या १ टक्का . 
सुरक्षा रक्षकांना लागू असलेल्या भविष्यनिर्वाह निधी व कामगार राज्य विमा योजना यांच्या वजाती मालक एजन्सीने परस्पर संबंधित 
प्राधिकरणाकडे जमा कराव्यात आणि त्यांचे चलन माहितीसाठी मंडळास सादर करावे. मालक एजन्सीने भरणा केलेल्या भविष्यनिर्वाह निधी व 
कामगार राज्य विमा योजनेच्या वजातीबाबतच्या पावत्या / चलन सुरक्षा रक्षकांना नियमितपणे देऊन त्या संदर्भातील एकत्रित तपशील संबंधित सुरक्षा 
रक्षक मंडळास प्रत्येक ६ महिन्यांनी सादर करावा, असे न केल्यास , मालक एजन्सीला जबाबदार धरून दिलेली सूट रद्द करण्यात येईल . 

६. अतिकालिक भत्ता . – सुरक्षा रक्षकांना मिळणारा अतिकालिक भत्ता हा मंडळाने नोंदित सुरक्षा रक्षकांसाठी निश्चित केलेल्या वेतन 
दराच्या दुप्पट दरापेक्षा कमी नसावा , याबाबत संबंधित मुख्य मालकाची अंतिम जबाबदारी राहील. सुरक्षारक्षकांना देय वेतन व लाभ देणे मुख्य 
मालकांची जबाबदारी असून मुख्य मालकाने त्यांच्याकडे तैनात करण्यात आलेल्या सुरक्षा रक्षकांना अधिनियम आणि योजनेतील तरतुदींनुसार वेतन 
व लाभ मिळत आहेत याची खात्री करून घेणे बंधनकारक असेल . 

___ ७. विवरणपत्र सादर करणे . - ( अ) त्रैमासिक विवरणपत्र. - मालक एजन्सीजने सुरक्षा रक्षकांच्या नियुक्तीबाबतचे त्रैमासिक 
विवरणपत्र प्रत्येक त्रैमासिकाच्या ( जानेवारी, एप्रिल, जुलै व ऑक्टोबर महिन्याच्या ) पहिल्या आठवड्यात सोबत जोडलेल्या नमुना " अ " 
संबंधित सुरक्षा रक्षक मंडळास सादर करावे . 

( ब) सहामाही विवरणपत्र. - (१) नियुक्त केलेल्या, नोकरी सोडून गेलेल्या आणि नव्याने भरती केलेल्या सुरक्षा रक्षकांबाबतचे 
विवरणपत्र दर ६ महिन्यांनी सोबत जोडलेल्या नमुना “ ब ” मध्ये संबंधित सुरक्षा रक्षक मंडळ यांना एजन्सीने सादर करावे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, मे ५, २०१८ / वैशाख १५, शके १९४० 
( २ ) भविष्यनिर्वाह निधी व राज्य कामगार विमा योजनेची वर्गणी एजन्सीने नियमित भरून संबंधित सुरक्षा रक्षकांना त्यासंबंधी वेळोवेळी 
पावत्या द्याव्यात व दर सहा महिन्यांत तसे केल्याबाबतचा अहवाल सुरक्षा रक्षक मंडळास द्यावा . 

( ३) यापूर्वीच्या भविष्यनिर्वाह निधीच्या रकमा व राज्य कामगार विमा योजनेची वर्गणी भरल्याबाबतचा पुरावा सदर अधिसूचना निर्गमित 
झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत सादर करावा. अन्यथा संबंधित सुरक्षा रक्षकांना देण्यात आलेली सूट रद्द करण्यात येईल . 

( ४) सर्व संबंधित सुरक्षा रक्षक मंडळाचे अध्यक्ष यांनी सर्वविवरणपत्रे व प्रपत्रे नियमितपणे व अचूक प्राप्त होत आहेत किंवा नाही याची 
खात्री करावी जर असे होत नसेल तर अटीनुसार संबंधितांविरुद्ध त्वरीत आवश्यक कारवाई करण्यात यावी . 

( क ) वार्षिक विवरणपत्र. - प्रत्येक मालक एजन्सीने , सनदी लेखापाल यांनी प्रमाणित केलेले वार्षिक विवरणपत्र सोबत जोडलेल्या 
नमुना “ ड मध्ये दरवर्षी ३० जूनपर्यंत मंडळास सादर करावे, ज्यात एजन्सीने भरलेला आयकर, सुरक्षा रक्षकांचा जमा केलेला भविष्यनिर्वाह 
निधी व कामगार राज्य विमा याबाबतच्या चलनाच्या प्रती व इतर तपशील असेल . 

८. एजन्सीची व सूटप्राप्त सुरक्षा रक्षकांची मंडळाकडे नोंदणी. - अधिसूचनेच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या कालावधीत उक्त 
मंडळाकडे महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचे नियमन व कल्याण ) योजना, २००२ च्या खंड १३( १) व १४ ( ३) मधील तरतुदींनुसार 
एजन्सीजने स्वतःची मालक म्हणून आणि त्यांच्याकडील सूटप्राप्त सुरक्षा रक्षकांची विहित नमुन्यातील अर्ज व शुल्क भरून मंडळात नोंदणी करून 
घ्यावी. 

९. एजन्सीच्या मुख्य मालकांची मंडळाकडे नोंदणी. - सूटप्राप्त सुरक्षा रक्षकांच्या एजन्सीमार्फत सुरक्षा रक्षक नियुक्त करणाऱ्या 
मुख्य मालकाने अधिसूचनेच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत योजनेच्या खंड १३ (१)( अ) अन्वये स्वतःची मंडळात विहित नमुन्यातील अर्ज व 
शुल्क भरून नोंदणी करून घ्यावी . 

१० . नोंदणी शुल्क . - एजन्सीने तसेच सूटप्राप्त सुरक्षारक्षकाने मंडळाकडे नोंदणी करतेवेळी महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे 
नियमन व कल्याण ) योजना, २००२ च्या खंड १७ मधील तरतुदींनुसार मंडळाकडे विहित कालावधीत आवश्यक ते नोंदणी शुल्क भरले पाहिजे . 

११. नोंदणीकृत कार्यालय. – एजन्सीचे नोंदणीकृत कार्यालय असावे आणि त्याबाबतची माहिती एजन्सीने शासन, कामगार आयुक्त व 
मंडळास द्यावी . नोंदणीकृत कार्यालयाचा पत्ता बदलल्यास अथवा एजन्सीच्या नावात बदल झाल्यास, १५ दिवसांचे आत बदलाबाबतच्या आवश्यक 
त्या कागदोपत्री पुराव्यासह शासनास व मंडळास कळवावे, जेणेकरून शासन सुधारित अधिसूचना जारी करील. सुधारित अधिसूचना जारी 
झाल्यानंतर मंडळ झालेल्या बदलांची नोंद घेईल . 

१२. सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती. - उक्त मंडळाकडे ज्या मुख्य मालकांची नोंदणी झाली आहे आणि /किंवा जे उक्त मुख्य मालक 
मंडळाच्या सुरक्षा रक्षकांच्या सेवेचा लाभ घेत आहेत , अशा मुख्य मालकांकडे एजन्सी त्यांचेकडील सुरक्षारक्षक नेमणार नाही. अशा प्रकारे सुरक्षा 
रक्षक नेमल्यास मालक एजन्सीला जबाबदार धरून दिलेली सूट रद्द करण्यात येईल . 

१३. ओळखपत्र व हजेरी कार्ड देणे. - खाजगी सुरक्षा रक्षक एजन्सी त्यांचेकडील सुरक्षा रक्षकांना व अधिकाऱ्यांना नियुक्त 
केल्यापासून ३० दिवसांच्या आत ओळखपत्र व हजेरीकार्ड देईल . 

१४ . कायदेशीर देणी अदा करणे. - सुरक्षा रक्षक ज्यावेळी एजन्सीची नोकरी सोडतील, त्यावेळी त्यांना देय असलेली सर्व कायदेशीर 
देणी ( उपदान व इतर कायदेशीर देणी) एजन्सीने अदा करून त्याबाबत झालेल्या व्यवहारांच्या प्रती मंडळाकडे सादर करणे एजन्सीला बंधनकारक 
राहील. 

१५. एकावेळी एकाच मुख्य मालकाकडे नोकरी. - सुरक्षा रक्षक एकावेळी एकापेक्षा अधिक मुख्य मालकाकडे काम करणार नाही . 
याबाबत प्रत्येक सुरक्षा रक्षक एजन्सीने खात्री करून घेतली पाहिजे . 


१६. एखाद्या सुरक्षा रक्षकास त्याच्या निवासस्थानापासून ५० कि . मी .पेक्षा अधिक अंतरावर काम करण्यासाठी पाठविल्यास मालक 
एजन्सीने त्याच्या एकूण वेतनाच्या २० टक्के रक्कम त्याला भत्ता म्हणून द्यावी . 

१७. सुरक्षा रक्षकांच्या फायद्यांसंदर्भात शासनाने किंवा मंडळाने भविष्यकाळात घातलेल्या अटी व शतींचे पालन करणे एजन्सीला, तसेच 
मुख्य मालकाला बंधनकारक राहील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, मे ५, २०१८ / वैशाख १५, शके १९४० 


१८ . मालक एजन्सीने मुख्य मालकासोबत केलेल्या कराराच्या दिनांकापासून ते कलम २३ अंतर्गत सूट देण्याच्या अधिसुचनेपर्यंत व या 
सुरक्षा रक्षकांना सुट देण्यासंदर्भातील अधिसूचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कालावधी पर्यंत सुरक्षा रक्षकांच्या वेतनाच्या ३ टक्के एवढी लेव्ही दरमहा 
१० तारखेपर्यंत मंडळास देय राहील . सदर लेव्ही अधिसूचना निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या आत मंडळाकडे जमा करणे अनिवार्य 
राहील . 

मंडळाने विनिर्दिष्ट केलेल्या कालमर्यादेत लेव्हीची रक्कम भरण्यात जे नियोक्ता अभिकरण कसूर करील ते नियोक्ता अभिकरण मंडळाने 
भरणा करण्यास निर्धारित केलेल्या रकमेच्या १०% या दराने अधिभार दंडाच्या रूपाने मंडळाकडे भरील . 

१९ . मालक एजन्सीमार्फत सुरक्षा रक्षक नियुक्त करणाऱ्या मुख्य मालकाने करार संपुष्टात आल्यानंतर वा इतर कोणत्याही कारणामुळे 
सुरक्षा रक्षकांची सेवा घेणे बंद केले असल्यास सेवा खंडीत केल्याच्या दिनांकापासून ७ दिवसांच्या आत अशा मुख्य मालकाची व तेथून कमी 
केलेल्या सुरक्षा रक्षकांची नावे व तपशील मालक एजन्सी मंडळास सादर करील . अशा मुख्य मालकाची अधिसूचनेनुसार घेतलेली मंडळातील 
नोंदणी रद्द होईल. तसेच मालक एजन्सीकडून नोकरी सोडून गेलेल्या सुरक्षारक्षकांची नावे व तपशील मालक एजन्सी मंडळास व नजीकच्या पोलीस 
ठाण्यास ७ दिवसांच्या आत सादर करील. अशा प्रकारे नोकरी सोडून गेलेल्या सुरक्षा रक्षकांची नोंदणी मंडळ रद्द करील . 

२०. मुख्य मालकाकडून सुरक्षा रक्षकांच्या कामाच्या मोबदल्यापोटी एजन्सीकडे जमा होणाऱ्या रकमेपैकी, मंडळाने सुरक्षा रक्षकांच्या 
वेतनापोटी निश्चित केलेली रक्कम तसेच सर्व वैधानिक रकमा जसे भविष्यनिर्वाह निधी, कामगार राज्य विमा योजना, बोनस प्रदान , रजावेतन , 
राष्ट्रीय सुट्ट्यांचे वेतन यांसाठी विनियमित केले जाईल निदान इतकी रक्कम किंवा मुख्य मालकाने एजन्सीला अदा केलेल्या रकमेच्या ५६ टक्के 
इतकी रक्कम किंवा यापैकी जी अधिक असेल ती सुरक्षारक्षक एजन्सीनी सुरक्षारक्षकांना अदा करणे आवश्यक आहे. 

२१ . सुरक्षारक्षकांना साप्ताहिक सुट्टी उपभोगण्याकरिता कार्यमुक्त करणाऱ्या सुरक्षारक्षकांचे वेतन मुख्य मालक एजन्सीला अदा करील . 
हे वेतन यथाप्रमाण पद्धतीवर आधारित असेल व ही रक्कम मूळ वेतनाच्या १० टक्के अथवा जी अधिक असेल इतकी असेल . 

२२ . सुरक्षा रक्षक मंडळामध्ये जमा करावयाची लेव्ही , सुरक्षा रक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठीचा खर्च/ देखरेखीवरील खर्च, तसेच एजन्सीचा 
प्रशासकीय खर्च व नफा या सर्व गोष्टींचा खर्च हा मुख्य मालकाने एजन्सीकडे जमा केलेल्या एकूण रकमेच्या ३० टक्के रकमेपेक्षा जास्त नसावा. 

२३ . उपरोक्त अनिवार्य लादलेल्या खर्चावर नियमानुसार सेवा कर / वस्तू व सेवा कर GST आकारला जाईल व सेवा कर/ वस्तू व सेवा 
कर GST त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या दरानुसार असेल . 

२४ . या व्यतिरिक्त सुरक्षा रक्षकांना गणवेश दिला जाईल व त्यासाठी ४ टक्के रक्कम दरवर्षी राखीव ठेवण्यात येईल . 
२५ . सुरक्षा रक्षकांना त्यांचे वेतन पुढील महिन्याच्या सात तारखेपर्यंत देण्यात यावे. 

२६. अधिसूचनेतील आणि सोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मधील अटी व शर्तीचे पालन मालक एजन्सी किंवा मुख्य मालकाकडून 
स्वेच्छेने होत आहे किंवा नाही, याबाबतची खात्री सुरक्षा रक्षक मंडळाने करणे आवश्यक आहे व पालन करण्यास असमथ ठरल्यास , स 
मालक एजन्सी किंवा मुख्य मालकाच्या विरूद्ध नियमानुसार योग्य ती कार्यवाही करण्याची जबाबदारी मंडळाची राहील . 

२७. प्रस्तुत अधिसूचना ही मालक एजन्सी , मुख्य मालक व संबंधित सुरक्षारक्षक यांनी सादर केलेली माहिती, कागदपत्रे तसेच संबंधित 
मंडळाचे अध्यक्ष यांनी केलेल्या शिफारशीवरून निर्गमित करण्यात येत आहे आणि जर सदरची माहिती, कागदपत्रे खोटी किंवा बनावट असल्याचे 
दिसून आल्यास, संबंधित मालक एजन्सी, मुख्य मालक , सुरक्षा रक्षक आणि सुरक्षा रक्षक मंडळ हे या अनुषंगाने निर्माण होणाऱ्या कायदेशीर 
परिणामांस जबाबदार राहील . 

२८ . प्रस्तुत अधिसूचना ही संबंधित पोलीस अधिकारी यांनी मालक एजन्सीला खाजगी सुरक्षा एजन्सी, २००५ व त्या अंतर्गत नियमातील 
तरतुदींनुसार देण्यात आलेला परवाना (पसारा लायसन्स ) मधील अटी व शर्तीचे तंतोतंत पालन होण्याच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत 


आहे . 


२९. वरीलपैकी कोणत्याही अटी व शर्तीचे मालक एजन्सीने उल्लंघन केल्यास त्यांना सदरहू अधिसूचनेद्वारे देण्यात आलेली सूट रद्द 
करण्यात येईल किंवा काढून टाकण्यात येईल . तसेच त्या आनुषंगाने नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, मे ५ , २०१८ / वैशाख १५ , शके १९४० 

नमुना " अ " 
सुरक्षा रक्षक एजन्सीने सादर करावयाचे त्रैमासिक विवरणपत्र 


दिनांक : 


महिन्यांचे त्रैमासिक विवरणपत्र : 
जानेवारी-मार्च, 
एप्रिल - जून , 
जुलै - सप्टेंबर , 
ऑक्टोबर -डिसेंबर 
एजन्सीचे नाव व पत्ता : 
अधिसूचना क्रमांक व दिनांक : 
एजन्सीचा मंडळातील नोंदणी क्रमांक : 
अनुक्रमांक 

मुख्य मालकाचे नाव 

व पत्ता 


सुरक्षा रक्षकांच्या 
नियुक्तीचेठिकाण 


सुरक्षा रक्षकांचे 
नाव व वर्ग 

( ४ ) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा). 
नमुना " ब " 

सुरक्षा रक्षक एजन्सीने सादर करावयाचे सहामाही विवरणपत्र 
विवरणपत्राचा कालावधी : जानेवारी ते जून / जुलै ते डिसेंबर 

दिनांक : 
एजन्सीचे नाव व पत्ता : 
अधिसूचना क्रमांक व दिनांक : 

एजन्सीचा मंडळातील नोंदणी क्रमांक : 
अनुक्रमांक मुख्य मालकाचे नाव 

नियुक्त केलेल्या सुरक्षा रक्षक 

नव्याने भरती 
व पत्ता सुरक्षा रक्षकांची एजन्सी सोडून 

झालेल्या सुरक्षा 
वर्गनिहाय एकूण 

गेलेल्या सुरक्षा 
संख्या रक्षकांची वर्गनिहाय 

वर्गनिहाय 
संख्या 

संख्या 
( ४ ) 


अनुक्रमांक 


मुख्यमालकाचे नाव 


रक्षकांची 


( ३ ) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, मे ५, २०१८ / वैशाख १५, शके १९४० 

नमुना " क " 
एजन्सीने वेतन प्रदानाबाबत सुरक्षा रक्षक मंडळास सादर करावयाचे विवरणपत्र 
वेतन प्रदानाचा महिना : 
मुख्य मालकाचे नाव व पत्ता : 
बँकेचे नाव ( शाखा व पत्ता ) : 
अनुक्रमांक सुरक्षा रक्षकाचे नाव 

धनादेश क्रमांक 

व दिनांक 
(१ ) ( २ ) 

( ३ ) 


रक्कम 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा). 
नमुना " ड " 

सुरक्षा रक्षक एजन्सीने सादर करावयाचे वार्षिक विवरणपत्र 
वार्षिक विवरणपत्राचे आर्थिक वर्ष : 

दिनांक : 
एजन्सीचे नाव व पत्ता : 
अधिसूचना क्रमांक व दिनांक : 

एजन्सीचा मंडळातील नोंदणी क्रमांक : 
अनुक्रमांक 

नियुक्त केलेल्या सुरक्षारक्षकांना भविष्यनिर्वाह मंडळाकडे जमा 
( एप्रिल ते सुरक्षा रक्षकांची अदा केलेले 

निधी ज्यावर 

केलेली ३ टक्के 
मार्च) 

संख्या एकूण वेतन 

कपात केली आहे लेव्ही रक्कम 

असे वेतन 


महिने 


( ३) 


( ४ ) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा). 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


संजय काळभोर, 
कार्यासन अधिकारी . 


भाग एक - ल - ११७ - २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, मे ५ , २०१८/ वैशाख १५, शके १९४० 


In pursuance of clause ( 3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the following translation 
in English of the Government Notification , Industries , Energy and Labour Department , 
No. SGA . 2018 /C . R . 67/LAB -5 , dated is hereby published under the authority of the Governor . 


vernn 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


MANDAR KARNIK , 
Deputy Secretary (Labour ) to Government. 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 5th May 2018 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PRIVATE SECURITY GUARDS (REGULATION OF EMPLOYMENT AND WELFARE ) ACT , 1981. 


No. SGA . 2018 /C .R . 67/LAB - 5 . — Whereas , certain Security Guards whose names are 
mentioned in Column (2 ) of Schedule - I appended hereto (hereinafter referred to as “ the said 
Security Guards ”), employed with the 9 Principal Employer mentioned in Column (4 ) of the said 
Schedule-I, employed by M /s. New Industrial Security Agencies Pvt. Ltd., 213 , Sai Commercial 
Center, Mollee Toollaa Building, 504 , Linking Road , Khar (W ), Mumbai 400 052, owner Shri. Paramjit 
Singh Sahi have applied for grant of exemption , under Section 23 of the Maharashtra Private 
Security Guards (Regulation of Employment and Welfare ) Act , 1981 (Mah . LVIII of 1981) from the 
operation of all provisions of the said Act and the Maharashtra Private Security Guards (Regulation 
of Employment and Welfare ) Scheme, 2002 (hereinafter referred to as “ the said Scheme " ) ; 


And whereas, the Government of Maharashtra , after consultation with the Advisory 
Committee and as per the recommendation of the concerned Security Guard Board , is of the 
opinion that the enjoyment of benefits by the Security Guard which are on the whole not less 
favourable to them than the benefits provided by and under the said Act and the said Scheme : 


Now , therefore , in exercise of powers conferred by Section 23 of the Maharashtra Private 
Security Guards (Regulation of Employment and Welfare ) Act , 1981 , the Government of 
Maharashtra hereby exempts the said Security Guards from operations of all provisions of the 
said Act and the said Scheme, from the date of agreement between the Employer Agency and the 
Principal Employer till the date of publication of this notification in the Official Gazette and further 
for a period of 3 years from the date of publication of this notification in the Official Gazette , 
subject to conditions specified in Schedule - II appended hereto : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , मे ५ , २०१८ / वैशाख १५, शके १९४० 


Schedule -I 


Sr. 


Class 


Name of 
Security Guards 

( 2 ) 


( 1) 


( 3 ) 


Name and Address of Principal 

of Employer 

(4 ) 
Western Refrigeration Pvt.Ltd - Durga 
Petrol Pump, Plot 288 ,At Old Agra Rd , 
Lahe VIII - Atgaon , Taluka - Shapur,Thane. 


Prashant Pandharinath Hardas 


Security Guard 


Security Guard 


3 


Vijay Harichandra Mhaskar 
Sanjay Raghunath Farde 
Jagannath Ganpat Satvi 
Santosh Deoram Varghade 


4 
5 


Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 


| 


6 


Dinesh Malhari Farde 


Security Guard 


7 
8 


Raghunath Kishan Agiwale 
Pappu Vaman Kirpan 


9 


Ashok Hari Dubhele 


10 


Gokuldas Popat Khairnar 
Nikhil Chandra Mitra 


Security Guard 
Security Guard 

Security Guard 
Security Supervisor 

Security officer 
Security Guard 
Security Guard 


11 


12 


Manohar Deelip Sansare 


13 


Dilip Raghunath Shinde 


14 


Shashikant Shankar Pandit 


Security Guard 


Indian Merchants Chamber - IMC Bldg , 
2nd Flr,IMC Marg , Churchgate ,Mumbai-20 


15 


Yadu Dadu Kamble 


16 


Chandrakant Kondiba Mhetre 


Security Supervisor 

Security Guard 
Security Guard 


17 


Arun Raghunath Sable 


18 


Ranjeet Sheshdhar Tiwari 


Security Guard 


Minda Sai Limited - Vill Dhahiwali, Murbad 
Town, Taluka Murbad , Dt Thane 421401 


Security Guard 
Security Guard 


* * * 


Security Guard 


19 
20 

4. 
20 
23 
24 
25 


Somnath Gangaram Sadgir 
Nitin Prebhakar Rane 
Vijaykumar Prappa Babar 
!ivah Suklal Chavan 
. Dendar Udaybhanu Tiwari 
Deepan " incurao Jadhav 
Sanjay Janardan Jathar 


Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 


Security Guard 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, मे ५ , २०१८/ वैशाख १५, शके १९४० 

Schedule I— Contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


26 
27 


Syed Rejaul Syed Sirajul Karim 
Kumkum Rajbhavan Singh 


Security Guard 
Lady Security Guard 


28 


Rabinkumar Thambir Rai 


Security Guard 


Hindustan Platinum Pvt Ltd - Plot No - C - 122 
& C - 154 Industrial Area , Pawane , Navi 
Mumbai 


29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 


Sainath Hanumant Dalvi 

Security Guard 
Vidyanand Sachidanand Tiwari Security Guard 
NagendrakumarKaushalprasad Patel Security Guard 
Vinaykumar Nakul Dubey 

Security Guard 
Ranjeetkumar Anantial Mishra 

Security Guard 
Basukinath Haribol Pathak 

Security Guard 
Rajesh Mahendra Rajbhar 

Security Guard 
Shilpa Deepak Walunj 

Lady Security Guard 
Sachidanand Jaynarayan Mishra Security Guard 
Rajendrakumar Ramvishwas Gupta Security Guard 
Manoj Mahesh Tiwari 

Security Guard 
Ganesh Gaya Singh 

Security Guard 
Ramchandra Shivgopal Tripathi Security Guard 
Sombahadur Jasman Rai 

Security Guard 
Kuldeep Shridhar Tiwari 

Security Supervisor 
Anselam Rimish Baa 

Security Guard 


45 


Vikas Hari Kamble 


Ankit Vinay Shrivastav 


47 
48 
49 
50 


Valmik Dasharath Marathe 
Pavan Devidas Ingavale 
Milonkanti Randhir Das 
Samiran Atul Rai 
Ramesh Sahebrao Jadhav 
Vinay Vasant Varge 


Bakerhughes Singapore Pte - 7Th Floor 
Security Supervisor C Wing Reliable Tech Park , Thane 

Belapur, NaviMumbai. 

Sitec Labs Pvt Ltd - Plot No Gen 40 , TTC 
Security Guard MIDC , Behind Millenium Business Park , 

Near Nelco , Mahape, Pin 400 701 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 

Security Guard 
Security Supervisor 
Security Guard 

Hawa Valves (0) Pvt. Ltd .- R - 16 , TTC 
Security Guard 

Industrial Area , Rabale , NaviMumbai 
Security Guard 
Security Guard 


51 


Raum 


53 


Yashwant Pandurang Jadhav 


54 


Man 


Manoj Samarbahadur Singh 
| Birendrakumar Halim Rai 


55 


मह 


न राजपत्र 


re 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- ल, मे ५, २०१८ / वैशाख १५ , शके १९४० 

Schedule I— Concld . 


( 1) 


( 2 ) 


(3 ) 


Security Supervisor 


56 
57 
58 
59 


Viju BhiwaBhendarkar 
Dhondiba MarutiDongre 
Nilesh Kushalrao Ramteke 
Manoranjan Ravindra Dash 


Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 


60 


Milind Ramesh Marathe 


Security Guard 


Rockfort Estate Developers Pvt Ltd - Opp 
Leela Hotel, Andheri Kurla Road, Marol, 
Andheri (E ),Mumbai. 


as 


Security Guard 
Security Guard 


61 
62 
63 
64 


Pravin Sakharam Guray 
Atul Vilas Shinde 
Kamaji Tukaram Dhutraj 
Mahadev Pandurang Katale 


Security Guard 


Security Guard 
Security Guard 


65 
66 


Devendra Bapusaheb Dhumal 
Rajkumar Rameshwar Ram 


Security Guard 


Santosh Tukaram Hirve 


Security Guard 


68 


Ramchandra Brundaban Padhi 


Security Guard 
Security Guard 


CO 


69 


Virendra Saraju Yadav 


70 


Ratan Annarav Bhalerav 


Security Guard 


Intercontinental The Lalit Mumbai - Sahar 
Airport Road ,Andheri (E ),Mumbai-59 


71 
72 
73 

74 
| 75 

76 
| 77 


Md Nazmul Islam Kala Miah 
Suryanarayan Sriram Dubey 
Pramodkumar Kalpnath Yadav 
Arvind Awadhkishor Pandey 
Surekha Prakash Poojary 
Ujwala Ramkrishna Chavan 
| Rajeshkumar Satyabachan Mishra 


Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 

Security Guard 
Lady Security Guard 
Lady Security Guard 

Security Guard 


. . . B . 


90 


Note . — Government of Maharashtra does not take guarantee of any sort as regards to the Security 

Guards . Principal Employers can employ these Private Security Guards at their own risk . 


HTT Top - 61 - 886 - 3 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, मे ५ , २०१८/ वैशाख १५, शके १९४० 


Schedule - II 


Conditions to be followed by the Employer Agency and Principal Employer : 

1. Police Verification . — Police Verification Certificates regarding antecedent of the guards 
as well as the Employer Agency of such guard is necessary as per the Licence provided under the 
Private Security Agency (Regulation ) Act, 2005 is compulsory along with the compliance of all 
terms and conditions of this Licence on the part of Employer Agency . 


2 . Training . – Adequate training shall be imparted to the Security Guards before they are 
deployed as Private Security Agency (Regulation ) Act , 2005 (PASARA , 2005 ). 


3 . Educational Qualifications , Physical Fitness and other requirements. - Educational 
Qualification , Physical fitness standard and other requirements for the Security Guards shall be 
as follows : 


Minimum Educational Qualification : 8th Standard Passed . 
Physical Requirements. — (A ) (1) Height — 162 c.m . 

( 2) Weight — 50 kg. 
( 3 ) Chest — 79 cm . (Without Expansion ) and 

84 c.m . (On Expansion ). 
(4 ) Sight — Ifwearing glasses , the glass should not have excess 

number . 
( B ) In case of tribal candidates , there will relaxation of 5 c. m . in 

height and 2 c. m . in chest . 
4 . Benefits. — Benefits for Security Guards shall be as follows : 

(a ) Uniform : Two pairs in a year. 
(6 ) Shoes : One pair of leather shoes in a year. 

(c) Rainy and Winter Uniform : (Once in two years ) Raincoat, Trousers and Cap , Woollen 
Coat and Pant. 

5 . Wages and other statutory Benefits . — Exempted Security Guard shall open his account in 
a Nationalised Bank and Employer Agency shall make the Payment of Salary directly to his Bank 
Account, or shall give Account Payee Cheque to each Security Guard equivalent to his earned 
wages by 7th of every month . Statement showing details of wages paid in Form “ C ” shall be 
submitted to the Security Guards Board by 10th of every month . 
The Agency shall give the following benefits to the Security Guards : 

Ex-Gratia : 10 % of wages 
Gratuity 

4 % of wages 
Leave with wages : 6 % of wages 

Paid Holidays : 1% of wages. 
Contribution to be deposited with the Competent Authorities in respect of various statues 
such as Provident Fund, E .S . I. etc . applicable to the Principal Employer , shall be deposited by the 
Agency with such authority and challan thereof be submitted to the Board for information . The 
Security Guards Agency should give regular receipt to the Guard and submit a consolidated report 
of the abovesaid transactions to the concerned Security Guard Board every six months. In case of 
default , the Agency shall be held responsible and shall be liable for cancellation of exemption . 


earn 


са 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, मे ५, २०१८ / वैशाख १५ , शके १९४० 


6 . Overtime Allowance . — Overtime Allowance should not be less than double the rates of 
wages existing at that time to the Security Guards deployed by the Security Guards Board . The 
ultimate responsibility in this respect lies on the concerned Principal Employer. It is the 
responsibility of the Principal Employer to pay wages and provide benefits to the Security Guards. 
The Principal Employer , in turn , shall ensure that the guards deployed at his establishment are 
getting wages and benefits not less favourable than those available under the Scheme. 

7 . Filling of Returns. — (a ) Quarterly Return . — Agency to submit quarterly return to the 
concerned Security Guard Board in the first week of first month of the quarter ( January , April , 
July and October ) in respect of employment of Security Guards in Form “ A ” appended hereto . 


(b ) Half Yearly Return . — ( 1) Half Yearly Return in Form “ B ” appended hereto shall be 
submitted by the Agency in respect of Guards engaged , who have left and newly recruited to the 
concerned Security Guard Board . 

( 2) The Security Guard Agency should make regular contribution of Employees Provident 
Fund and ESIC of the concerned Security Guards and give regular Receipts to the Security Guard 
and submit a consolidated report of the above said transaction to the concerned Security Guards 
Board every six months. 


ICe . 


Guard Agency should submit proof of the previous contributions of 
Employees Provident Fund and ESIC within a period of three months from the date of publication 
of this Notification to the concerned Security Guard Board . Otherwise , the exemption given to 
the concerned Security Guards will be cancelled . 


(4 ) All concerned Chairman of the Security Guard Board shall ensured that all above returns 
and statements are regularly received or not and also ensure the correctness of it. If it is not as 
per the conditions the appropriate action shall be taken immediately . 

(c ) Annual Return . Every Agency shall submit at Annual Return of Income Tax , P . F ., E .S . I. 
duly certified by Chartered Accountant, in Form “ D ” on or before the 30th of June of every year to 
the concerned Security Guard Board , along with copies of challans and other details . 


8 . Enrollment of the Agency with the Board . — The Agency should get itself enrolled with the 
Board according to the provisions of Clause 13 ( 2 ) of the Maharashtra Private Security Guards 
(Regulation of Employment and Welfare ) Scheme, 2002 , as an employer agency a 
exempted Security Guards under Clause 14 ( 3 ) of the Scheme applying in the Form devised by the 
Board by paying prescribed registration fee within a period of onemonth from the date of issuance 
of this Notification . 


9 . Registration of Principal Employer of Employer Agency. — The Principal Employer who is 
engaging exempted Security Guards of the Agency shall get register with the Board as provided 
under Clause 13 (1)(a ) of the Scheme within 15 days from date of exempted Notification , applying 
in the Form devised by the Board by paying prescribed registration fee . 

10 . Enrollment fees. — While getting itself registered with the Board , the Agency should pay 
Registration Fee to the Board as per Clause 17 of the Maharashtra Private Security Guards 
(Regulation of Employment and Welfare ) Scheme, 2002 within stipulated time. 

11 . Registered Office . — Every Agency shall have registered office which shall be notified to 
the Government, Commissioner of Labour and the Board . In case of change in address or change 
in names, the same shall be informed to the Government and to the Board along with documentary 
proof thereof within a period of 15 days from such change , so as to issue revised Notification by 
the Government in respect thereof. Board shall take note of such changes after issuance of the 
Notification . 
THIẾT B - 1 – 389- 3 


ance 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, मे ५ , २०१८/ वैशाख १५, शके १९४० 
12 . Allotment of Guards. — The Agency shall not allot their Security Guards to such Principal 
Employers who are registered with the Board . If agency deployes its Security Guards to such 
Principal Employer in that case exemption will be cancelled . 

13 . Issue of Identity Cards / Attendance Card . — Every Agency shall issue identity card , 
attendance card to Security Guards and Officers engaged and deployed by them . 

14 . Payment of Legal Dues. — Whenever a Security Guard leaves his job , it is obligatory on 
the part of the agency to pay all the legal dues to him and copy of the records thereof shall be 
submitted to the Board including gratuity and other legal dues . 

15 . Employment with one Principal Employer at a time. Every Agency shall also ensure 
that its Security Guards shall not work for more than one Principal Employer at a time. 

16 . If any Security Guard is asked to work beyond the radius of 50 kms. from his place of 
residence , the Employer Agency shall pay an allowance @ 20 % of total emoluments payable to 
such Security Guard . 

17 . The Agency and Principal Employer is liable to abide with any other terms and conditions, 
which may be imposed in favour of Security Guard by the Government of Maharashtra or Board 
in future . 

18 . The exempted Security Guard Agency should pay levy @ 3 % to the Board per month , on 
the wages paid to the Security Guards from the date of agreement made by Agency with the 
principal employer till the date of issuing notification under section 23 and till the period mentioned 
in the exemption notification . The exempted Security Guard Agency should pay levy @ 3 per cent 
to the Board per month on wages paid to the Security Guards on or before 10th of every month . 
The agency should start paying such levy within the period of 1 month from the date of exemption 
Notification . 

er agency who makes default in remitting the amount of 3 % levy within the time 
limit specified as above , shall further pay by way of penalty , surcharge @ 10 % of the amount to be 
remitted . 

19. In case , the Principal Employer discontinues the exempted Security Guards due to expiry 
of agreement or due to any reason , in that case, the agency shall submit the details of such Principal 
Employers and the Security Guards to the Board within 7 days from such discontinuation . In 
such case the registration of the said Principal Employer shall stand cancelled . The agency shall 
also submit the details of Security Guards who have left the services due to any reason along with 
details of the Principal Employers to the Board and concerned Police Station within 7 (Seven ) 
days . On receipt of the above details Board will cancel the registration of such exempted guards. 

20 . From the amount of the paymentmade by the Principal Employer to the Security Agency , 
the Security Guards will be paid at least an amount which has been fixed by the Board towards 
the wages and all the statutory benefits towards Provident Fund , E . S . I.C ., Payment of Bonus, 
leave with wages , leave on national holidays etc . or the same shall be the amount equivalent to 
56 % of the gross payment made by the Principal Employer to the Security Agency , whichever is 
higher . 

21. The Principal Employer will pay to the agency on a prorata basis for the reliever who 
would be relieving the Security Guard in case of his weekly off or the amount paid to the reliever 
shall be 10 % of the basic wages, or whichever is higher . 

22 . The amount of levy to be deposited to the Security Guards Board , the cost of training of the 
Security Guards, the cost of supervision , administration and profits of the agency the total cost of which 
will not exceed more than 30 % of the total amount paid by the Principal Employer to the agency . 


re 


23 . The Service Tax /GST will be levied on the total mandatory cost mentioned hereinabove 
at the rate which is in force at any given point of time. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , मे ५, २०१८ / वैशाख १५ , शके १९४० 


24 . In addition to this uniform will be provided to the Security Guards . For this purpose an 
amount of 4 % per annum should be delineate . 

25 . Wages of the Security Guards will be paid not later than 7th of every next month . 

26 . It shall also be the responsibility of the Security Guard Board to ensure that whether all 
these terms and conditions mentioned in the Notification and scheduled - II attach with are followed 
scrupulously or not by the Agency or the Principal Employer as the case may be and failure to 
which appropriate action should be taken against the concerned as per the rules . 

27 . This notification is issued on the basis of documents , records submitted by the Agency 
Owner, Principal Employer, Security Guards and Recommendation of the Chairman of concerned 
Security Guards Board and if it is found that this information , Documents are false or forged the 
concerned Agency Owner, Principal Employer , Security Guard and the Security Guard Board 
will be held responsible for any legal cosequences arises in future in this regard . 

28 . This notification is issued subject to the conditions that all the terms and conditions of 
the Licence issued by the concerned police authority under the provision of Private Security 
Agencies (Regulation ) Act, 2005 (PASARA ) and rules there under are complied scrupulously . 

29 . Breach of any of above conditions by the employer agency shall make employer agency 
liable for cancellation or revocation of the exemption granted under this notification and 
subsequent action as per rules . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, मे ५ , २०१८ / वैशाख १५ , शके १९४० 

FORM - ‘ A ’ 

Quarterly Return to be filed by the Agency 
Quarterly Return for the months 

Date : 
( January -March 
April - June 
July - September 

October -December ) : 
Name and Address of the Agency : 
Notification No. and Date : 
Registration No. of Agency with the Board : 


Serial 
Number 


Number and Address of 
the Principal Employer 


Location of Security 
Guards deployed 


Name and 

Category 
of the Guards 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


Authorised Signatory, 


(Name and Designation ). 


FORM - B 
Half Yearly Return to be submitted by Security Guards Agency 
Period of Return : January to June/ 

Date : 
July to December. 
Name and Address of the Agency : 
Notification No. and Date : 
Registration No. of Agency with the Board : 


Serial 
No. 


Name and 

Address of 
Principal Employer 


Total No. of 
Security Guards 


No. of 
Security Guards 
who have left 

the Security 
Guards Agency 
Categorywise 

( 4 ) 


Number of 
Security Guards 
Newly Recruited 

Categorywise 


Categorywise 


(1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


(5 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, मे ५, २०१८ / वैशाख १५, शके १९४० 

FORM - C 
Statement to be submitted to the Security Guards Board regarding 

disbursement of wages. 
Disbursement of wages for the month of : 
Name and Address of the Principal Employer : 
Name of the Bank (Branch and Address ) : 


Serial 
No. 
( 1) 


Name of the 
Security Guard 


No. and Date of 
the Cheque 

( 3 ) 


Amount 

(4 ) 


( 2 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 


FORM - D 
Annual Return to be submitted by Security Guards Agency 
Period of Annual Return : 

Date : 
Name and Address of the Agency : 
Notification No. and Date : 
Registration No. of Agency with the Board : 


Serial Months 
No . (April to March ) 


Total No. of Total Wages 
Security Guards Paid to the 

Engaged Security Guard 


The Wages on 
Which the P . F . 
Contribution 
is Deducted 

(5 ) 


3 % Levy 
Submitted to 
the Board 


(1) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(6 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY KALBHOR , 

Section Officer . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


